सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत घ्यावयाच्या 
प्रकल्पांच्या किंमतीत भाववाढीमुळे झालेल्या 
फरकाची रक्कम राज्य शासनाने उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण ०३२२/प्र.क्र.३४/बंदरे-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १ एप्रिल, 2022 


वाचा:- १. शासन निर्णय क्र. एमाआयएस ०७१७/प्र.क्र.१४५/बंदरे-२ दि. ०५/१०/२०१७ 
२. शासन निर्णय क्र.धोरण-०५१८/प्र.क्र.१९/बंदरे-१, दि. १९/०७/२०१९ 
३. शासन निर्णय क्र.संकिर्ण १२२०/प्र.क्र.४०/बंदरे-१, दि. ०१/०३/२०२१ 
४. मा. मुख्य सचिव महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ३१/०३/२०२१ व १८/०१/२०२२ रोजी 
संपन्न झालेल्या शक्‍तीप्रदान समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन परिपत्रक :- 
मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या seater समितीच्या दिनांक 
१८/०१/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या सागरमाला कार्यक्रमातंर्गत मान्यताप्राप्त प्रकल्पांना केंद्र 
शासनातर्फे ५०% निधी देण्यात येतो. सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत घ्यावयाच्या प्रकल्पांच्या मूळ 
अंदाजपत्रकीय किंमतीमध्ये, प्रशासकीय व तांत्रिक कारणास्तव मंजूरीस विलंब झाल्यामुळे प्रकल्पांच्या 
किंमतीमध्ये भाव वाढ होत असते. सदर वाढीव किंमतीस केंद्र सरकारने मान्यता देण्यास असमर्थता 
दर्शविल्यास प्रकल्प पूर्ण होण्यास अडचणी येत आहेत. सबब, सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्प सुरळीत 
व्हावेत यासाठी सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत घ्यावयाच्या प्रकल्पांच्या मूळ अंदाजपत्रकीय किंमतीमध्ये, 
प्रशासकीय व तांत्रिक कारणास्तव मंजुरीस विलंब झाल्यामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीमध्ये दर/भाव वाढीमुळे 
होणारी अधिकची रक्‍कम राज्य शासनाने उपलब्ध करुन द्यावी. यासाठी गृह (बंदरे) विभागाने आर्थिक वर्ष 
२०२२-२३ आणि २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात अधिकची योग्य ती तरतूद मंजूर करुन घ्यावी. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०४०११७२९२०८१२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA त. 
MOTIRAM HOLKAR « 
(रा. मो. होळकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 
३. मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण ०३२२/प्र.क्र.३४/बंदरे-१ 


४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई, 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), HATHA, मुंबई-३२. 
१२. नियोजन विभाग (१४६१ .क), मंत्रालय, मुंबई.३२- 

१३. निवडनस्ती(२-बंदरे) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


